प्रधान लेखाज्ीर्ष २०५९ - हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण 
व निगा या योजनांतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षात अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.४९/स्वा.सै.क-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १० मार्च, २०२२. 


वाचा :- (१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ३ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता प्रधान AEN २०५९, हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा (अनिवार्य), २०५९ ००१५ या खाली 
रु. २०,६०,०००/- (रुपये वीस लाख साठ हजार had) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर 
अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी ७५% म्हणजेच रु. १५,४५,०००/- (रुपये पंधरा लाख पंचेचाळीस हजार 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) प्रत्यक्ष प्रापत झाळा आहे. 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता सदर निधी संबंधीत जिल्हाधिका-यांच्या स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाकडून प्राप्त झालेला रु. १५,४५,०००/- (रुपये पंधरा लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) 
हा निधी प्रति स्मारक रु. ७,५००/- प्रमाणे राज्यातील एकूण २०६ हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा या 
बाबी करीता संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार त्यांच्या 
जिल्हयाच्या समांतर दर्शविलेल्या हुतात्मा स्मारकांच्या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिका-यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, तसेच शासन 
मान्यता प्राप्त बाबीसाठीच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महालेखापाल-१, मुंबई/ महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा मासिक 
अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ-२०११/ प्र.क्र.१३९/ 
२०११/स्वा.सै.क्र.१, दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


४. याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-४, २०५९- सार्वजनिक बांधकाम, (८०) 
सर्वसाधारण, ०५३ - परिरक्षण व दुरुस्ती (००) (०१) हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा (अनिवार्य) २७, 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.४९/स्वा.सै.क-१ 


लहान बांधकामे (२०५९ ००१५) या लेखाशिर्षाखालळील सन 2029-22 या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 


अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०३१०१२४३१६७००७ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेश्ानूसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.03.10 12:45:01 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


८. सर्व संबंधित मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


प 
१० 
११ 


१४. 


9 


Cc 
ae 


१६. 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

.मा.प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

. महाळेखापाल ( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

मा.सर्व जिल्हाधिकारी 

. सह सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १३/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती ( स्वा.सै.क.१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.४९/स्वा.सै.क-१ 


हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.४९/२०२२/स्वा.सै.क.१, दि. १० मार्च, २०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
अ.क्र जिल्हा हुतात्मा स्मारकांची । सन २०२१-२२ अनुदान 
संख्या वितरण (रु.) 
ee पालघर ८ ६०००० 
२ रायगड १६ १२०००० 
३ सिंधुदुर्ग 8 30000 
४ नाशिक ४५००० 
4 जळगांव 2 १५००० 
६ नंदुरबार ॥[_ ७ 1] ७५०० 
9 अहमदनगर षु ३७५०० 
८ पुणे 9 ५२५०० 
९ सातारा १४ १०५००० 
॥ “क | सांगली १५ ११२५०० 
११ १ सोलापूर षु ३७५०० 
१२ कोल्हापूर é ६०००० 
१३ औरंगाबाद ७ ५२५०० 
१8 जालना 4 ३७५०० 
94 बीड ७ ५२५०० 
१६ नांदेड १६ १२०००० 
१७ हिंगोली a ० ७५००० 
१८ परभणी षु ३७५०० 
१९ लातूर ८ ६०००० 
२० उस्मानाबाद a गा q ८२५०० 
२१ अमरावती i ee ० ७५००० 
२२ बुलढाणा 3 २२५०० 
२२३ यवतमाळ २ १५००० 
२5 अकोला a a ७५०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.४९/स्वा.सै.क-१ 


२५ नागपूर शशि, का १ ८२५०० 

२६ वर्धा ८ ६०००० 

२७ भंडारा 3 22400 

२८ गोंदिया 3 २२५०० 

२९ गडचिरोली १ ७५०० 

३० चंद्रपूर ४ ३०००० 
एकुण शिकरण २०६ १५,४५,०००/- 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.03.10 12:45:15 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


